दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार गृह 
विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, 
मुंबई या कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-एमआयएस ०२२१/प्र.क्र.२९/बंदरे-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ 
ची अधिसूचना 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२ , दि. १२.११.२०२० 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१. 
५) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.पीडीई-०६०३/प्र.क्र.२०२/भाग-१/बंदरे-२, दि.१६.०२.२००९ 
प्रस्तावनाः 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ Helles कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केळी आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरून 
गृह (बंदरे) विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य झासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 
यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेली गट "अ" ते गट "ड" मधील जी पदे राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आस्थापनेवर 
आहेत अशा पदांबाबत तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सेवेतील पदांशी 
समान आहेत, SMT पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी सदर पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०२२१/प्र.क्र.२९/बंदरे-२ 


अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या आहेत. 


२. त्यास अनुसरून आता या विभागाचा संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करून केंद्र 
शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीनुसार महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड कार्यालयातील गट- 
अ ते गट-ड संवर्गातील पदांसाठी या शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगांसाठी विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Si सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२२३१७१४११६३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 
DN ४ DATTARAM MAHADESHWAR, C = IN, 


SANJAY DATTARAM ७७७५७५०५५१ 
MAHADESHWAR Date 2021.02.29 17:35:40 +0530" 
(सं. द. महाडेश्वर ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:-विवरणपत्र-अ 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (बंदरे) मंत्रालय, मुंबई 
४.मा.राज्यमंत्री (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 
७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. अ.मु.स.(सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे. 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
११. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१९) 
१२. निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(शासन निर्णय क्रमांक: एमआयएस ०२२१/प्र.क्र.२९/बंदरे-२, 8.23 फेब्रुवारी, 2029 सोबतचे विवरणपत्र) 
विवरणपत्र- अ 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरिल दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावायाची पदे 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग पदाची जबाबदारी व कर्तव्ये 
| 9 | 2 3 a ee षु 
गट अ 
| महाव्यवस्थापक S,ST,W,MF,RW,S | a) B, LV 4. To provide leadership in sourcing new port development 
व्यवसाय विकास | £,C 0) D, HH opportunities. 
c) OA, BA, OL, BL, OAL, | 2. To identify, assess, screen and priorities potential 


BLOA, BLA, CP, LC, Dw, 


AAV, MDy 

d) MI 

e) MD involving (a) to (d) 
above 


opportunities in the area of port development and shipping 
activities. 

3. To establish target markets and develop effective 
customer relationships to position MMB as a strategic 
partner on prospective business and/or joint venture 
opportunities. 

४. Work closely with Chief Executive Officer, Maharashtra 
Maritime Board and other Head of the Departments to 
understand and contribute to their business development 
requirements. 

4. To establish profit expectation. 

६. 10 make policy recommendation and carry out board 
policies. 

७. To prepare and review departmental marketing plans 
which will ensure maximum investment in the field of 
Maritime industry on the coast of Maharashtra. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग पदाची जबाबदारी व कर्तव्ये 
२ ३ [on ee 4 
2 | वरिष्ठ प्रशासकीय | S,BN,MF,RW, | a)B,LV आस्थापनेविषयक माहिती अद्यायवत ठेवणे. कार्यालयीन Kearny 
अधिकारी SE, C 0) D, HH खरेदी विषयक बाबी हाताळणे. कर्मचा-यांची नियुक्‍ती, पदोन्नती, 
०0 OA, BA, OL, BL, OAL, | प्रशिक्षण व सेवानिवृत्त प्रकरणे हाताळणे. तसेच रजा, वेतन निश्चिती, 
BLOA, BLA, CP, LC, Dw, | वार्षिक वेतनवाढ व व्यक्तीगत माहिती ठेवणे तसेच कार्यालयीन 
AAV, MDy सामान्य पत्रव्यवहार साभाळणे. 
d) MD involving (a) to (0) 
above 
3 ।कार्यकारी S,ST,W,BN,MF,R | a) D, HH अभियांत्रिकी शाखेचे अंदाजपत्रक व व्यवस्थापन कामकाज हाताळणे. 
अभियंता W,SE,C b) OA,OL, CP, LC, Dw, AAV | स्थापत्य विषयक जागेची पहाणी अहवाल तसेच अभियांत्रिकी 
c) SLD, MI कामांची तपासणी करणे, कामाचे निविदा प्रकिया तपासून निविदीचे 
d) MD involving (a) to (c) | कामअंतिम करणे. 
above 
४ | उप अभियंता 5,51,//,8९,॥॥,ते | a) D,HH स्थापत्य विषयक बांधकामाचे नियोजन व आराखडे तयार करणे. 
W,SE,C b)OA,OL,LC,Dw, AAV बांधकामाची देखभाल, दुरुस्ती व पर्यवेक्षण करणे. तसेच बांधकामांची 
c)SLD, MI मुल्याकंन करणे इत्यादी कामे. 
d)MD involving (a) to (c) above 
गट ब 
५ | प्रशासकीय S,ST,RW,C a) B,LV कर्मचा-याचे वेतन व कार्यालयीन खर्च इत्यादि बाबी हाताळणे. 
अधिकारी ७) D,HH कॅशबुक, अंदाजपत्रक, मालमत्तेची नोंदवहया इत्यादि अद्यायवत 


c)OA,BA,OL,BL,OAL,BLOA, 
BLA,CP, 
LC, Dw, AAV, MDy, 


ठेवणे. उत्पन्न वाढविणेबाबत मार्गदर्ान करणे. कार्यालयाची तपासणी 
करणे, आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे 
इत्यादी. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग पदाची जबाबदारी व कर्तव्ये 
शिक २ ३ शिका अगा 4 
d) MI, 
e)MD involving (a) to (d) above 
६ | सहाय्यक सचिव | S.ST,W, SE, a) B,LV महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या बैठकीचे आयोजन करुन आव्यक तो 
/ विधी अधिकारी | H,C,MF 0) HH पत्रव्यवहार करणे. बैठकीचे इतिवृत्त लिहून सादर करणे. बैठकीचे 
c)OA,BA,OL,BL,OAL,CP,LC, | सदंर्भातील सर्व नस्त्या व रेकॉर्डस अद्ययावत ठेवणे, कार्यालयीन 
Dw, AAV, MDy, न्यायाळयीन प्रकरणे हाताळणे. बोर्डाचे नियम, अधिनियम संकलन 
d) SLD, MI, करुन वेळोवेळी संदर्भासाठी उपलब्ध करुन देणे. 
e) MD involving (a) to (७) 
above 
७ | कारटोग्राफर S,ST,BN,MF,RW, | a)D,HH जल रेखाचित्र शाखांचा प्रमुख म्हणून काम पाहणे. सर्व्हे AH व 
SE,C b)OA,BA,OL,BL,Dw, AAV सर्व्हेक्षण डाटा संकळन HOA सादर करणे. रेखा शाखेच्या 
c)ASD(M),SLD,MI स्टेशनरीचा पुरवठा व भांडार याबाबतची माहिती अद्यायावत ठेवणे. 
d)MD involving (a) to (0 above | सर्व्हेक्षण विषयक वस्तुची देखभाल करणे. 
८ ।शाखा S,ST,W,BN,JU,C_ | a)D,HH महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रातील स्थापत्य विषयक 
अभियंता/सहाय्य | L,MF,RW,SE,C | b)OA,OL,LC,Dw, AAV बांधकामाची स्थळपहाणी करुन अंदाजपत्रके, आराखडे तयार करुन 
क अभियंता c)SLD,MI सादर करणे, महाराष्ट्र मेरीटाईम det अंतर्गत मंजुरी विषयक 
श्रेणी-२ d)MD involving (a) to (0 above स्थापत्य विषयाचे बांधकामाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
प्रचलित माणकांनुसार बांधकामे करणे व त्याचा या बाबतचा तपशील 
नोंदवून ठेवणे, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डातील अंतर्गत मंजुरी विषयक 
स्थापत्य विषयक बांधकामाची देखभाल व दुरुस्ती करणे. 
गट क 
९ । उच्चश्रेणी 5, ST, W, RW, a) B, LV मा. मु.का.अ. यांनी दिलेले लघुलेखन घेऊन टंकलेखित करुन सादर 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग पदाची जबाबदारी व कर्तव्ये 
शिल २ ३ 1111111 “कळि | षु 
लघुलेखक SE, ५, ७ 0) HH करणे. दुरध्वनी संदेश घेऊन मा.मु.का.अ. यांचेपर्यंत पोहचविणे व 
c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, | त्यांचा आदेशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करणे. तसेच वैयक्तिक व 
Dw, AAV कार्यालयीन संचायिका तयार करुन त्या संदर्भात कार्यवाही करणे. 
d) ASD (M), SLD, MI मा. मु.का.अ. यांचे दौ-याची व्यवस्था तसेच दैनंदिन कार्यक्रमाचा 
e)MD Involving (a) to (0) THT तयार करणे. नतंर प्रवास भत्ता देयक / वैद्यकीय देयके तयार 
above करुन सादर करणे. 
| निन्मश्रेणी 5, ST, W, RW, a) 8, LV मा. मु.का.अ. यांनी दिलेले लघुलेखन घेऊन टंकलेखित करुन सादर 
लघुलेखक SE,H,C b) HH करणे. दुरध्वनी संदेश घेऊन मा.मु.का.अ. यांचेपर्यत पोहचविणे व 
c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, | त्यांचा आदेशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करणे. तसेच वैयक्तिक व 
Dw, AAV कार्यालयीन संचायिका तयार करुन त्या संदर्भात कार्यवाही करणे. 
d) ASD (M), SLD, MI मा. मु.का.अ. यांचे दौ-याची व्यवस्था तसेच दैनंदिन कार्यक्रमाचा 
8) MD Involving (a) to (d) TH तयार करणे. नतंर प्रवास भत्ता देयक / वैद्यकीय देयके तयार 
above करुन सादर करणे. 
१ बंदर अधिक्षक 5, ST, W, RW, a) B, LV संबंधित शाखेचा पत्रव्यवहार पहाणे तसेच कर्मचा-यांवर देखरेख 
SE, ५, C b) D, HH करणे. कार्यालयीन सर्व प्रकारचे व महत्वाचे गोपनीय/गुप्त कागदपत्र 
० OA, OL, BL, BA, OAL, CP, | यांचे संचायिका ठेवून त्याबाबत पत्रव्यवहार करणे. टपालाची 
LC, Dw, AAV विभागाणी करुन आवक जावक कामांवर नियंत्रण ठेवणे. 
d) SLD, MI भांडार/लायब्ररी संबंधातील कामकामावर देखरेख ठेवणे. रोख 
e) MD involving (a) to (5) नोंदवही लिहून अद्ययावत ठेवणे. 
above 
१२ | बंदर निरीक्षक S, ST, W, MF, a) B, LV बंदर कार्यालयाचा स्थानिक प्रभारी म्हणून कामकाज करणे. 
RW, SE, ७ 0) D, HH कार्यालयीन महसुलाची आकारणी करुन लेखे अद्ययावत ठेवणे. 


०) OA, OL, BA, BL, OAL, CP, 


उतारु शुल्क बरोबर आकारले जाते यावर नियमित / आकस्मिक 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग पदाची जबाबदारी व कर्तव्ये 
शिक २ ३ काक अशा 4 
LC, Dw, AAV, MDy तपासणी करणे. बंदरात येणा-या/जाणा-या जहाजाची नोंद ठेवून 
d) SLD, MI बंदर निपटारा देणे. बंदर sled पुराविण्यात येणा-या सुविधा यांचेवर 
8) MD involving (a) to (d) देखरेख ठेवणे. नौका नोंदणी / परवाना इत्यादी प्रकरणी अर्ज 
above स्वीकारुन ते बंदर अधिकारी यांचेकडे पाठविणे तसेच परवाने 
वितरीत करणे. वादळ सुचक इषारा बाबत वेळीच कार्यवाही करणे. 
नौदल कवायतीचे कामात बंदर या ठिकाणी इन्चार्ज म्हणून काम 
करणे, कार्यालयीन पत्रव्यवहार हाताळणे. नौकानयनात अडथळा 
झाला असेल तो दुर करणे. बंदर प्रशासन व व्यवस्थापकीय कामे 
करणे. 
१३ | सहाय्यक बंदर =| S, ST, W, MF, a) 8, LV बंदर कार्यालयाचा स्थानिक प्रभारी म्हणून कामकाज करणे. 
निरीक्षक RW, SE, ७ 0) D, HH कार्यालयीन महसुलाची आकारणी करुन लेखे अद्ययावत ठेवणे. 
c) OA, OL, BA, BL, OAL, CP | उतारु शुल्क बरोबर आकारले जाते यावर नियमित / आकस्मिक 
॥_0, Dw, AAV, MDy तपासणी करणे. बंदरात येणा-या/जाणा-या जहाजाची नोंद ठेवून 
d) ASD (M), SLD, MI बंदर निपटारा देणे. बंदर Sled पुराविण्यात येणा-या सुविधा यांचेवर 
8) MD involving (a) to (d) देखरेख ठेवणे. नौका नोंदणी / परवाना इत्यादी प्रकरणी अर्ज 
above स्वाकारुन ते बंदर अधिकारी यांचेकडे पाठविणे तसेच परवाने 
वितरीत करणे. वादळ सुचक इषारा बाबत वेळीच कार्यवाही करणे. 
dies कवायतीचे कामात बंदर या ठिकाणी इन्वार्ज म्हणून काम 
करणे कार्यालयीन पत्रव्यवहार हाताळणे. नौकानयनात अडथळा 
झाला असेल तो दुर करणे.बंदर प्रशासन व व्यवस्थापकीय कामे 
करणे. 
१४ | कनिष्ठ लिपिक |S, ST, W, MEF, | a)B,LV आवक , जावक काम करणे, आलेल्या व पाठवावयाच्या पत्रांच्या नोंदी 


RW, SE, C 


b) D, HH 
c) OA, OL, BA, BL, OAL, CP 


घेऊन संबंधीत शाखाना वाटप करणे, शासकीय टपाल तिकीटांचा 
हिशोब ठेवणे व नोंदवहया ठेवणे, वेतन देयके, प्रवास भत्ता देयके, 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग पदाची जबाबदारी व कर्तव्ये 
शिक २ ३ (1171 आण 1 .१| : 
,LC, Dw, AAV, MDy भविष्य निर्वाह निधी, seis इत्यादी देयक तयार करणे, 
d) ASD (M), SLD, MI कार्यालयातील मराठी व इंग्रजी पत्रे टंकलेखित करणे, अंदाजपत्रके 
e)MD involving (a) to (d) above | तयार करणेकरिता बंदर अधिक्षक/ बंदर निरिक्षक यांना मदत करणे, 
नौदल कवायतीच्या वेळी बंदर निरिक्षक /बंदर अधिक्षक यांना त्यांच्या 
सूचनेनुसार सहाय्य करणे. 
१५ | कनिष्ठ अभियंता |S, ST, W, BN, L, | 80, HH कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, कामाचे मोजमाप घेउन मोजमाप 
KC, MF, RW, SE, | ७) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV पुस्तकांत नोंदी घेणे. कामावर बारकाईने देखरेख ठेवून कामाचे देयक 
-, ७ ० SLD, MI तयार करणे. मालमत्ता नोंदवही अद्यायावत ठेवणे. 
d) MD Involving (a) to (c) 
above 
१६ | आरेखक 5, ST, W, BN, L, | a)D, HH Veen aH बनविणे. चित्रशाखेतीळ तपशीलवार माहिती व 
KC, MF, RW, SE, | b) OA, OL, Dw, AAV हिशोब ठेवणे. सर्व्हेक्षणाची अवजारे/ माहिती ठेवणे. सर्व्हेक्षण 
H,C c) ASD (M), SLD, MI नकाझाचा हिशोब ठेवणे. 
d)MD_ Involving (a) to (c) 
above 
१७ | सहाय्यक 5, ST, W, BN, L, | a)D, HH कारटोग्राफर/आरेखक यांच्या कामात मदत करणे. नकाझा बनविणे. 
आरेखक KC, MF, RW, SE, | b) OA, OL, Dw, AAV नकाशाची दुय्यम नक्कल करणे. चित्ररेखा साधन सामुग्रीची देखभाल 


-, 0 


७) ASD (M), SLD, MI 
d)MD 
above 


Involving (a) to (c) 


व हिशोब ठेवणे. सर्व्हेक्षणासाठी लागणारे गणिती कागद जपून ठेवणे. 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग पदाची जबाबदारी व कर्तव्ये 
| ह.) २ ३ Baa आ : 
१८ | वंगणगार / |S, ST, W, BN, MF, | a) D, HH जहाजावरील इंजिनाचे ART करणे. इंजिन खोलून तेलपाणी करणे 
तेळवाला SE b) OA OL, CP, LC, Dw, AAV | तसेच साफसफाई करणे. इंजिनची किरकोळ दुरुस्ती व देखभाल 
c) ASD(M,MoD),ID, SLD, ॥॥ | करणे. इंजिन चालकाच्या कामात मदत करणे. 
d)MD involving (a) to (c) above 
Tes 
१९ | शिपाई / | S,ST,W,L,KC,PP, | a)B,LV, बंदरातील धक्का तसेच नौकानयन सुविधा यांवर लक्ष ठेवणे. 
चौकीदार MF,RW,SE,C b)D,HH, नौकानयन सुविधा अनुषंगाने fed लावणे / विघवणे व देखभाल 
c),OA,OL,OAL,CP,LC,Dw,AA | करणे. दिपगृहाची निगा राखणे. जलयानांचे प्रवाशांना पिण्यायोग्य 
V पाणी पुरविणे. कार्यालयीन टपाल पोहचविणे. कार्यालय तसेच 
d)ASD(M, MoD), ID,SLD,MI, । फर्निचर साफ ठेवणे. वरिष्ठाच्या सुचनेप्रमाणे कामे करणे. 
e)MD involving (a) to (5) above 
२० | नाईक S,ST,W,L,KC,PP, | a)B,LV, शिपाई/चोकौदार यांना त्यांचे कामाबाबत सुचना देणे व कामकाजावर 
MF,RW,SE,C b)D,HH, देखरेख ठेवणे. बंदरावर नियुक्‍ती असल्यास fear बत्तची कामे व 


c),OA,OL,OAL,CP,LC,Dw,AA 


< 


d)ASD(M, MoD), ID,SLD,MI, 
e)MD involving (a) to (d) above 


त्यावर देखरेख ठेवणे व बंदराशी निगडीत कामे करणे. 


Abbreviations : शारिरीक पात्रता 


Sr. No. | Abbreviation Long Form Sr.No. | Abbreviation | Long Form 
a 5 Sitting र CL Climbing 
2 ST Standing oe | Pulling & Pushing 
3 W Walking ११ | MF Manipulation by fingers 
tof BN Bending १२ RW Reading & Writing 
षु L Lifting 93 SE Seeing 
& KC Kneeling & Crouching 48 H Hearing 
9 JU Jumping q4 C Communication 
CRL Crawling 
Abbreviations : दिव्यांग प्रवर्ग 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation | Long Form 
pore) iB] Blind १२ Ce Cerebral Palsy 
Q LV Low Vision १३ LC Leprosy Cured 
3 [Do Deat १४ Dw Dwarfism 
41 HH Hearing Handicapped १५ AAV Acid Attack Victim 
4 OA One Arm १६ ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mild 
MoD - Moderate) 
द OL One Leg १७ ID Intellectual Disability 
9 BA Both Arms १८ MDy Muscular Dystrophy 
८ BL Both Legs AS SLD Special Learning Disability 
id BLOA Both Legs & One Arm २० MI Mental Illness 
| 9 BLA Both Legs Arms २१ MD Multiple Disabilities 
हित OAL One Arm and One Leg 


